Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 12th November 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५/ कार्तिक १४- २० , शके १९३७ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ८ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ . ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १८२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
क्रमांक कक्ष- ६- नपाप्र- २- कावि -११७- २०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम ९ , पोटकलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक 
संचालक , नगर पालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती यांनी केलेल्या क्रमांक उपआ -नपाप्र - अका- कावि-७६६- १५, दि . ३ ऑक्टोबर २०१५ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी बार्शिटाकळी नगर पंचायतीच्या बाबतीत प्रभाग दर्शक नकाशे व खाली अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनु . 
जाती , अनु . जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट- कलम ( १) नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे नाव असल्यास 

व लोकसंख्या 


क्रमांक 


जागा राखीव असल्यास , कोणासाठी , जसे अनु . जाती / 

जमाती / ना . मा .प्र . व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती 
स्त्रियांसाठी , अनु . जमाती स्त्रियांसाठी , 

ना . मा . प्र स्त्रियांसाठी धरून ) 


( ३ ) 


सर्वसाधारण 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


महात्मा फुले नगर , पुरपिडीत कॉलनी ; 
एकूण – १२१६ ( अनु . जाती -१४९ , अनु . जमाती -०० ) 
गजानन नगर , अकोली वेस , रमेश नगर ; 
एकूण – १३६९ ( अनु . जाती - ५२० , अनु . जमाती- ०० ) 
अशोकनगर , माळीपुरा ; 
एकूण – १२०५ ( अनु . जाती- ४८३ , अनु . जमाती- ०० ) 
भाईपुरा, काळा मारोती , ढोरे वेटाळ , खिडकीपुरा , मस्जीद , 
माळीपुरा ; 
एकूण – ११६२ ( अनु . जाती-००, अनु . जमाती -१६ ) 

( १ ) 


अनुसूचित जाती 


सर्वसाधारण महिला 


अ- एक- अ- १ ( १७०० ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण महिला 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


सर्वसाधारण महिला 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


( २) 
कसाईपुरा , मौलाली पुरा , ढोल वेस ; 
एकूण– १२७१ ( अनु . जाती-०० , अनु . जमाती -०० ) 
कसाईपुरा ; 
एकूण –१४२७ ( अनु . जाती -०० , अनु. जमाती-०० ) 
सोमवार पेठ , जामा मस्जीद मागील भाग, जि . प. मराठी 
मुलांची शाळा ; 
एकूण- १३९६ ( अनु . जाती-४३, अनु . जमाती-०० ) 
तेलीपुरा , गवारीपुरा , अकोली बेस ; 
एकूण – १४०६ ( अनु . जाती- ०० , अनु . जमाती -७४ ) 
सादीकनगर , अकोली बेस ; 
एकूण – १३११ ( अनु . जाती -१०६, अनु . जमाती-०० ) 
करामत कॉलनी, नगर पंचायत , तेलीपुरा परीहार ; 
भावसारपुरा , वंजारीपुरा ; 
एकूण – ११४१ ( अनु . जाती-१६ , अनु . जमाती- ०० ) 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती , रामनगर , इकबाल कॉलनी, 
नवीन बस स्टॅन्ड , द्वारका नगरी रेल्वे स्टेशन ; 
एकूण – ११८ ( अनु . जाती- १०४ , अनु . जमाती -०० ) 
खडकपुरा , गौतम नगर ; 
एकूण – १२११ ( अनु . जाती-४८७, अनु . जमाती -०० ) 
वंजारीपुरा , लबडे वेटाळ , इनामदार कॉलनी ; 
एकूण– १२१३ ( अनु . जाती- २५, अनु . जमाती- ०० ) 
हॉलोपुरा , काजीपुरा , कालंका माता मंदीर , खोलेश्वर पाडा ; 
एकूण – १२६० ( अनु . जाती- ०० , अनु . जमाती- ०० ) 
इमलीबन , मातंगपुरा ; 
एकूण – १३७२ ( अनु . जाती -१९४, अनु . जमाती-०० ) 
इंदीरा नगर , बालक शाहबाब , बौद्ध स्मशानभुमी , लालमाती ; 
एकूण – १४६५ ( अनु . जाती-४७, अनु . जमाती -२१ ) 
इंदीरा आवास ; 
एकूण – १२११ ( अनु . जाती -४२, अनु . जमाती- ७१ ) 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 


अनुसूचित जाती महिला 


सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण 


नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण महिला 


अकोला : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ . 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी , 

अकोला. 


भाग १- अ . ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८३ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या मंजुर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत . 
क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग - २९३ -२०१५. 

ज्याअर्थी, नगर परिषदेचे दिनांक २३- ०३- २०१५ चे विशेष सभेतील ठराव क्र . २ अन्वये पुसद शहराचे मंजुर विकास योजनेमध्ये किरकोळ फेरबदल 
करण्याचे निश्चित झाले आहे . आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजनेमध्ये किरकोळ 
फेरबदल करण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार , मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५/ कार्तिक १४-२० , शके १९३७ 


३ 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अजय कुरवाडे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे. 


प्रारुप आदेश 


शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस - २७९५ -१२६७ सीआर .- १९८ -९५- यु. डी . - १३ दिनांक २६ मे १९९८ अन्वये पुसद 
शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती दिनांक २६ जुलै १९९८ पासून अंमलात आली आहे . 


नगर परिषद पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ फेरबदल 
करण्याचे ठरविले आहे . 


( १ ) 


आरक्षण क्रमांक ४८ म्युनिसिपल शॉपींग सेंटर करीता आरक्षित असलेली एकूण ०. ४५ हेक्टर जागेपैकी पश्चिमेकडील रस्त्यालगतची १५६० चौ . मी . 
जागा शॉपींग सेंटर बांधकामाकरीता कायम ठेवून उर्वरित पूर्वेकडील ३९४० चौ . मी . जागा शॉपींग सेंटर बांधकामाचे उद्देशामधून वगळून अग्निशमन 
केंद्राचे बांधकामाकरीता आरक्षित करण्यात यावा. 


वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद पुसदच्या कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेत लोकांना अवलोकन करण्याकरीता ठेवला आहे . 
वरील फेरबदलाबाबत तक्रारी अथवा सूचना लोकांना महाराष्ट्र राज्य शासनाचे राजपत्रात सदई नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद यांचेकडे पाठवाव्यात . शासनाकडे वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी आलेल्या तक्रारी अथवा सूचना यांचा फेरबदलाबाबत विचार 
केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ . 


डॉ . अजय जी . कुरवाडे, 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १८४ . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


MINOR MODIFICATION UNDER SECTION 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 


DRAFT ORDER 


No. MCP- Const. Deptt .294- 2015 


The Development Plan of Pusad has been sanctioned by GovernmentUrban Development and Public Health Department 
Vide Resolution No. TPS -2795- 1267. CR - 198- 96 -UD -13, dated 26thMay 1998 and came into force from 26th July 1998. 


The Municipal Council, Pusad has proposed followingMinorModification to the said Development Plan . 


1. Site No. 48 Reserved for Municipal Shopping Center on 0.45 Hectare (4500 Sqm .) area. Out of this area 1560 Sqm . on 

west side adjecent to D . P .road retoined for shopping center and remained 3940 sqm . on east side may be excluded from 
shopping center and shall be reserved for construction of fire station . 


The plan showing the above Minor Modifications is kept open for public inspection during office hours in the office of the 
Municipal Council, Pusad . 


The objections and suggestions in respect of above proposed modification may be sent in writing to the Chief Officer, 
Municipal Council , Pusad within 30 Days fromthe date of publication of this noticeinthe Maharashtra Government Gazette . 


The suggestions or objections received within time would be considered before submitting the proposal to Government for 
sanction. 


Pusad : 
Dated the 3rd November 2015 . 


DR . AJAY G .KURWALE 

Chief Officer, 
Municipal Council, Pusad . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा : ( १) अध्यक्ष , नगर परिषद , चिखली यांचे पत्र दिनांक १४-८ - २०१५ सोबत नगर परिषद चिखलीची सभा दि . १२- ०८ - २०१५ मधील 

ठराव क्र . २३ ची सत्यप्रत . 
( २ ) सौ . उषा साहेबराव डुकरे , नगर सेवक , चिखली यांचा विनंती अर्ज दि . ०३- १० - २०१५ . 


आदेश 


क्र . वि - ४- कृउबासचिखली- न .प . प्रतिनिधी - ९५५७- २०१५ . 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा क्र . ( १ ) अन्वये नगर परिषद , चिखली या प्राधिकारी संस्थेचे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , चिखली येथे प्रतिनिधी 
म्हणून नगर परिषद , चिखली ची सभा दिनांक १२ -०८ - २०१५ मधील ठराव क्र . २३ अन्वये सौ . उषा साहेबराव डुकरे , नगर सेवक , चिखली यांचे 
नाव या कार्यालयाला सादर केलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व नियमन ) 
अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १ )(इ ) मधील तरतुदीस अधिन राहून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, चिखली चे संचालक मंडळावर नगर परिषद , 
चिखली चे प्रतिनिधी म्हणून सौ . उषा साहेबराव डुकरे , नगर सेवक ,चिखली, रा . गांधी नगर , वार्ड क्र . २ ,चिखली, यांची याद्वारे नियुक्ती करीत 
आहे . सौ . उषा साहेबराव डुकरे , नगर सेवक ,चिखली, रा . गांधी नगर , वार्ड क्र . २, चिखली येथील सदस्यत्वाचा कार्यकाळ जोपर्यंत सुरु 
राहील अथवा जोपर्यंत नगर परिषद , चिखली बाजार समितीवर इतर प्रतिनिधीचा ठराव पारीत करीत नाही , तोपर्यंत सदर आदेश लागू राहील . 


बुलडाणा : 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


